RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे ८ 


- 


, 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , 

पदोन्नती इत्यादी 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

१० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 

अन्य कृषी संस्था असा आहे. 
आदेश 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीसीआर/ एजीआर/( ओ)/ 
क्रमांक जिदुविअ / जळगाव/ सहकार/ १७८ ९/ सन २०१९.- मी, रविंद्र 

( डी )/ २६६/ २०१९ , दिनांक ३० 

डिसेंबर 

२०१९ असा आहे. 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित 
करतो की , शिवज्योती दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 

जळगाव , ३० डिसेंबर २०१ ९ . 
गोद्री, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

आदेश 
नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१) अन्वये संस्थेचे क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/१७९ ६/ सन २०१९.- मी, रविंद्र 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असा 

पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित 
आहे . 

करतो की , आशीर्वाद महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था 

मर्यादित, वाघडू, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१ ) 
( डी )/ २६५/ २०१९ , दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ असा आहे . 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये 
२६ डिसेंबर २०१ ९ . 

नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 

अन्य कृषी संस्था असा आहे . 
आदेश 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/ 
क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ १७९ २/ सन २०१९ .- मी , रविंद्र 

( डी)/ २६७/ २०१९ , दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ असा आहे. 
पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित 
करतो की , श्री स्वामी समर्थ महिला दूध उत्पादक सहकारी 

रविंद्र र . पाटील , 
संस्था मर्यादित, पिंप्री खु., तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही 

सहायक निबंधक, 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये जळगाव, ३० डिसेंबर २०१९ . 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 


जळगाव , 


वि ( एच ) ३७ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २०, शके १९ ४२ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि -४/ एनएसके / एनएसके / जीएनएल ( ओ)/ २४१/ ९ ८२१/ सन 
२०१९.- मी , गौतम बलसाणे , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नाशिक अधिसूचित करतो की , राजमाता महिला अटल नावीन्यपूर्ण 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी 
झाल्याचे व कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० 
( १ ) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 

असून 

उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


अधिकारानुसार मी असा आदेश देतो की , उदय सुशिक्षित बेरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , पथराई, तालुका-जिल्हा नंदुरबार 
या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून 

श्री . एस . आर . शिरसाठ , 
उपलेखापरीक्षक अधिन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, वर्ग-१, सहकारी 
संस्था , नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी 
विधी सुसंगत व कलम ७७- अ मधील (२) (३) नुसार आणि संस्थेच्या 
उपविधीनुसार कार्यवाही करावी. 


सदरचा आदेश आज दिनांक 

५ सप्टेंबर २०१९ 

रोजी माझ्या 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 


नंदुरबार , ५ सप्टेंबर २०१९ . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक वि -४/ एनएसके/ एनएसके / जीएनएल 
( ओ)/ २४१/ सन २०१९ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ असा आहे . 


आदेश 


नाशिक, ३१ डिसेंबर २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक वि -४/ एनएसके / एनएसके/ जीएनएल ( ओ)/ २४२/ ९ ८२२/ सन 
२०१९.- मी , गौतम बलसाणे , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नाशिक अधिसूचित करतो की , वैष्णवी अटल नावीन्यपूर्ण बहुउद्देशीय 
सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी झाल्याचे 
व कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१) नुसार 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 

असून 

उपवर्गीकरण इतर 
संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


क्रमांक आस्था/ कलम ७७ - अ/प्रा.अ. /मुरारी सु.बे.से.सं.म./नियुक्ती/ 
आदेश/ १८ ९९ / सन २०१९. - मी, रणजित म. पाटील, सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , नंदुरबार, तालुका -जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७७ - अ चे प्राप्त 
अधिकारानुसार मी असा आदेश देतो की , मुरारी सुशिक्षित बेरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, दहिदुले खुर्द, तालुका -जिल्हा 
नंदुरबार या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री . एस . आर. 
शिरसाठ , उपलेखापरीक्षक अधिन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 
वर्ग-१ , सहकारी संस्था , नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे . 
प्राधिकृत अधिकारी यांनी विधी सुसंगत व कलम ७७- अ मधील 
( २) ( ३) नुसार आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कार्यवाही करावी. 
सदरचा आदेश आज दिनांक 

५ सप्टेंबर २०१९ 

रोजी माझ्या 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
नंदुरबार , ५ सप्टेंबर २०१९. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक वि -४/ एनएसके / एनएसके / जीएनएल 
( ओ)/ २४२/ सन २०१ ९, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ असा आहे . 


गौतम बलसाणे, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


आदेश 


नाशिक , ३१ डिसेंबर २०१९ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ कलम ७७ - अ/ प्रा.अ./ याहादेव मोगरा माता आदि . 
म . ग./नियुक्ती/ आदेश/ १९ ०७/ सन २०१९.- मी, रणजित म. पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार 
मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७७ - अ 
चे प्राप्त अधिकारानुसार मी असा आदेश देतो की , याहादेव मोगरा 
माता आदिवासी महिला गृहउद्योग सहकारी संस्था मर्यादित , 
नटावद , तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी 
म्हणून श्री . एस . आर. शिरसाठ, उपलेखापरीक्षक अधिन जिल्हा 
विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग-१, सहकारी संस्था, नंदुरबार यांची नियुक्ती 
करीत आहे . प्राधिकृत अधिकारी यांनी विधी सुसंगत व कलम 


, 


क्रमांक आस्था/ कलम ७७- अ/ प्रा.अ./ उदय सु.बे.से.सं.म./नियुक्ती/ 
आदेश/ १८ ९ १/ सन २०१९. - मी , रणजित म. पाटील , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७७ - अ चे प्राप्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १०, २०२० / ज्येष्ठ १४ - २०, शके १९ ४२ 


आदेश 


७७- अ मधील ( २) ( ३) नुसार आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कार्यवाही 
करावी . 


रोजी माझ्या 


सदरचा आदेश आज दिनांक सप्टेंबर २०१ ९ 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 
नंदुरबार, ५ सप्टेंबर २०१९ . 


क्रमांक आस्था/ कलम ७७- अ/ प्रा.अ./ नारायण म.स.म./नियुक्ती/ आदेश/ 
१ ९ ३० / सन २०१ ९.- मी , रणजित म . पाटील , सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७७- अ चे प्राप्त 
अधिकारानुसार मी असा आदेश देतो की , नारायण मजूर सहकारी 
संस्था मर्यादित , खोंडामळी, तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर 
प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री . बी. एस. ठाकरे , उपलेखापरीक्षक 
अधिन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग -१, सहकारी संस्था , नंदुरबार 
यांची नियुक्ती करीत आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी विधी सुसंगत 
व कलम ७७ - अ मधील (२) (३) नुसार आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार 
कार्यवाही करावी. 


आदेश 


रोजी माझ्या 


सदरचा आदेश आज दिनांक 

५ सप्टेंबर 

२०१९ 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 


क्रमांक आस्था/ कलम ७७- अ/प्रा.अ. /राजेखाँ सु.बे.से.सं.म. /नियुक्ती/ 
आदेश/ १९ १५/ सन २०१९ . - मी , रणजित म. पाटील , सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , नंदुरबार , तालुका -जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७७ - अ चे प्राप्त 
अधिकारानुसार मी असा आदेश देतो की , राजेखाँ सुशिक्षित 
बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार , तालुका 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री . एस. 
के . कुलकर्णी, सहकार अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधीन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे. 
प्राधिकृत अधिकारी यांनी विधी सुसंगत व कलम ७७ - अ मधील 
( २) ( ३) नुसार आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कार्यवाही करावी. 
सदरचा आदेश आज दिनांक सप्टेंबर 

२०१९ 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 
नंदुरबार, ५ सप्टेंबर २०१९. 


. 


नंदुरबार , ५ सप्टेंबर २०१ ९. 


आदेश 


५ 


रोजी माझ्या 


- 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ कलम ७७- अ /प्रा.अ. / भागीरथीबाई म.गृ.सं./ नियुक्ती/ 
आदेश/ १९ ३९ / सन २०१९.- मी , रणजित म . पाटील , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार, तालुका-जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ७७- अ चे प्राप्त 
अधिकारानुसार मी असा आदेश देतो की , भागीरथीबाई महिला 
उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित , तिसी, तालुका-जिल्हा नंदुरबार 
या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री . बी . एस. ठाकरे, 
उपलेखापरीक्षक अधिन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग-१, सहकारी 
संस्था, नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी 
विधी सुसंगत व कलम ७७- अ मधील ( २) (३) नुसार आणि संस्थेच्या 
उपविधीनुसार कार्यवाही करावी. 


- 


क्रमांक आस्था / कलम ७७ - अ/ प्रा.अ./ साईनाथ हमाल मापाडी सं ./ 
नियुक्ती/ आदेश/ १९ २३/ सन २०१९.- मी , रणजित म. पाटील , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार, तालुका -जिल्हा नंदुरबार मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७७- अ चे प्राप्त 
अधिकारानुसार मी असा आदेश देतो की, साईनाथ हमाल मापाडी 
व माल वाहतूक मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार , तालुका 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री. बी. एस . 
ठाकरे, उपलेखापरीक्षक अधिन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग-१ , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे . प्राधिकृत 
अधिकारी यांनी विधी सुसंगत व कलम ७७ - अ मधील ( २) (३) नुसार 
आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कार्यवाही करावी. 


सप्टेंबर २०१९ 


सदरचा आदेश आज दिनांक 

५ २०१९ रोजी माझ्या 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 


नंदुरबार, ५ सप्टेंबर २०१९. 


सप्टेंबर २०१९ 


मध्यंतरीय आदेश 


रोजी माझ्या 


सदरचा आदेश आज दिनांक 

५ 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 


नंदुरबार , ५ सप्टेंबर २०१९ . 


क्रमांक आस्था/ क.१०२/मध्यं आदेश / राजे शिवाजी सु.बे./ १९ ४४/ 
सन २०१९ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०२ ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी . रणजित म. 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार असा आदेश 


, 


. 


, 


- 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २०, शके १९ ४२ 


देतो की , राजे शिवाजी सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित, नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्यात येत आहे आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ 
अन्वये संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . बी. एस . ठाकरे, उपलेखापरीक्षक , 
अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग-१, सहकारी संस्था, नंदुरबार, 
तालुका-जिल्हा नंदुरबार यांची नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , ८७ अन्वये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून दिनांक 
१२ डिसेंबर २०१ ९ च्या आत निम्नस्वाक्षरीकार यांचेकडेस हा 
मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत समर्पक 
स्पष्टीकरण सहपुराव्यासह सादर करावे. तसेच याबाबतीत संस्थेचे 
संचालक मंडळ व सभासद तसेच कर्मचारी यांना आपले म्हणणे 
मांडणेसाठी या कार्यालयात दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजी सकाळी 
११.०० वाजता ठेवण्यात आलेल्या सुनावणीच्या दिवशी हजर राहून 
आपले म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत संस्थेकडून काही एक स्पष्टीकरण 
न आल्यास अथवा उक्त नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून सुनावणी 
दिवशी कार्यालयात हजर न राहिल्यास वा सदर आदेशाच्या संबंधात 
आपले कोणतेही लेखी म्हणणे सादर न केल्यास, उक्त नमूद संस्थेचे 
पदाधिकारी, कर्मचारी, सदस्य यांना सदर आदेश मान्य असून संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत त्यांचे काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरून 
संस्था समापित करण्याबाबतचा अंतिम आदेश देण्यात येईल , याची 
नोंद घ्यावी . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , ८७ अन्वये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून दिनांक 
१२ डिसेंबर २०१ ९ च्या आत निम्नस्वाक्षरीकार यांचेकडेस हा 
मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत समर्पक 
स्पष्टीकरण सहपुराव्यासह सादर करावे. तसेच याबाबतीत संस्थेचे 
संचालक मंडळ व सभासद तसेच कर्मचारी यांना आपले म्हणणे 
मांडणेसाठी या कार्यालयात दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजी सकाळी 
११.०० वाजता ठेवण्यात आलेल्या सुनावणीच्या दिवशी हजर राहून 
आपले म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत संस्थेकडून काही एक स्पष्टीकरण 
न आल्यास अथवा उक्त नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून सुनावणी 
दिवशी कार्यालयात हजर न राहिल्यास वा सदर आदेशाच्या संबंधात 
आपले कोणतेही लेखी म्हणणे सादर न केल्यास, उक्त नमूद संस्थेचे 
पदाधिकारी, कर्मचारी, सदस्य यांना सदर आदेश मान्य असून संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत त्यांचे काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरून 
संस्था समापित करण्याबाबतचा अंतिम आदेश देण्यात येईल , याची 
नोंद घ्यावी. 


, 


, 


सदर संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेच्या मालमत्तेवर , ज्या वस्तूंवर 
आणि दाव्यांवर , दावायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा 
तितकाच अधिकार आहे असे आढळून येईल , ती मालमत्ता, वस्तू व 
तिचे मालकीहक्कासंबंधी दस्त किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके , 
कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा, नियंत्रण यांची व्यवस्था 
उपरिनिदिष्ट अवसायक यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावे. 


सदर संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेच्या मालमत्तेवर , ज्या वस्तूंवर 
आणि दाव्यांवर , दावायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा 
तितकाच अधिकार आहे असे आढळून येईल, ती मालमत्ता , वस्तू व 
तिचे मालकीहक्कासंबंधी दस्त किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके , 
कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा , नियंत्रण यांची व्यवस्था 
उपरिनिदिष्ट अवसायक यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावे . 


हा आदेश दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 
नंदुरबार, १३ नोव्हेंबर २०१९ . 


. 


मध्यंतरीय आदेश 


२०१ ९ रोजी 


रोजी माझ्या सहीने 


हा आदेश आज दिनांक १३ नोव्हेंबर 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 
नंदुरबार, १३ नोव्हेंबर 

२०१ ९ . 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक आस्था/ क.१०२/ मध्यं आदेश/ श्री समर्थ सु.बे.सं. / १९ ५१ / 
सन २०१९ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , रणजित म. 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार असा आदेश 
देतो की , श्री समर्थ सुशिक्षित स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्यात येत आहे आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये 
संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . बी . एस . ठाकरे, उपलेखापरीक्षक , 
अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग-१, सहकारी संस्था , नंदुरबार , 
तालुका-जिल्हा नंदुरबार यांची नेमणूक करीत आहे. 


क्रमांक आस्था/ क.१०२ /मध्यं.आदेश / सप्तश्रृंगी मजूर सं ./ १९ ५८ / 
सन २०१९ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०२ ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , रणजित म . 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार असा आदेश 
देतो की , सप्तश्रृंगी मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्यादित , 
पातोंडा , तालुका -जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात 
येत आहे आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये संस्थेवर 
अवसायक म्हणून श्री . पी. पी. शिंदे, उपलेखापरीक्षक , अधीन जिल्हा 
विशेष लेखापरीक्षक, वर्ग-१, सहकारी संस्था, नंदुरबार, तालुका 
जिल्हा नंदुरबार यांची नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , ८७ अन्वये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून दिनांक 
१२ डिसेंबर २०१ ९ च्या आत निम्नस्वाक्षरीकार यांचेकडेस हा 
मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत समर्पक 
स्पष्टीकरण सहपुराव्यासह सादर करावे. तसेच याबाबतीत संस्थेचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १०, २०२० / ज्येष्ठ १४ - २०, शके १९ ४२ 


५ 


संचालक मंडळ व सभासद तसेच कर्मचारी यांना आपले म्हणणे 
मांडणेसाठी या कार्यालयात दिनांक 

१२ डिसेंबर २०१९ 

रोजी सकाळी 
११.०० वाजता ठेवण्यात आलेल्या सुनावणीच्या दिवशी हजर राहून 
आपले म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत संस्थेकडून काही एक स्पष्टीकरण 
न आल्यास अथवा उक्त नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून सुनावणी 
दिवशी कार्यालयात हजर न राहिल्यास वा सदर आदेशाच्या संबंधात 
आपले कोणतेही लेखी म्हणणे सादर न केल्यास , उक्त नमूद संस्थेचे 
पदाधिकारी, कर्मचारी, सदस्य यांना सदर आदेश मान्य असून संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत त्यांचे काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरून 
संस्था समापित करण्याबाबतचा अंतिम आदेश देण्यात येईल , याची 
नोंद घ्यावी. 


न आल्यास अथवा उक्त नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून सुनावणी 
दिवशी कार्यालयात हजर न राहिल्यास वा सदर आदेशाच्या संबंधात 
आपले कोणतेही लेखी म्हणणे सादर न केल्यास , उक्त नमूद संस्थेचे 
पदाधिकारी, कर्मचारी, सदस्य यांना सदर आदेश मान्य असून संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत त्यांचे काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरून 
संस्था समापित करण्याबाबतचा अंतिम आदेश देण्यात येईल , याची 
नोंद घ्यावी . 


, 


, 


. 


सदर संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेच्या मालमत्तेवर, ज्या वस्तूंवर 
आणि दाव्यांवर , दावायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा 
तितकाच अधिकार आहे असे आढळून येईल , ती मालमत्ता , वस्तू व 
तिचे मालकीहक्कासंबंधी दस्त किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके , 
कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा , नियंत्रण यांची व्यवस्था 
उपरिनिदिष्ट अवसायक यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावे. 


सदर संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेच्या मालमत्तेवर , ज्या वस्तूंवर 
आणि दाव्यांवर , दावायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा 
तितकाच अधिकार आहे असे आढळून येईल , ती मालमत्ता, वस्तू व 
तिचे मालकीहक्कासंबंधी दस्त किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके , 
कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा , नियंत्रण यांची व्यवस्था 
उपरिनिदिष्ट अवसायक यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावे. 


हा आदेश दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी माझ्या सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 


- 


रणजित म . पाटील, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


हा आदेश दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
नंदुरबार, १३ नोव्हेंबर 

२०१९ . 


नंदुरबार, १३ नोव्हेंबर २०१९. 


आदेश 


मध्यंतरीय आदेश 


- 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ लोकहितमहिलाग्राबिशेपत / संस्था नोंदणी / 
जाहिरनामा/ ४१४३/ सन २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , लोकहित महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , एरंडोली, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६० चे 
कलम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून 
उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संस्था असा करण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था / क .१०२ / मध्यं.आदेश /हर्षल मजूर सं./ १९ ६५/ सन 
२०१९ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०२ ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , रणजित म . 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार असा आदेश 
देतो की , हर्षल मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार, 
तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत आहे 
आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये संस्थेवर अवसायक 
म्हणून श्री. एम . एस. महाजन , उपलेखापरीक्षक, अधीन जिल्हा विशेष 
लेखापरीक्षक, वर्ग-१, सहकारी संस्था , नंदुरबार , तालुका-जिल्हा 
नंदुरबार यांची नेमणूक करीत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , ८७ अन्वये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून दिनांक 
१२ डिसेंबर २०१ ९ च्या आत निम्नस्वाक्षरीकार यांचेकडेस हा 
मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत समर्पक 
स्पष्टीकरण सहपुराव्यासह सादर करावे. तसेच याबाबतीत संस्थेचे 
संचालक मंडळ व सभासद तसेच कर्मचारी यांना आपले म्हणणे 
मांडणेसाठी या कार्यालयात दिनांक 

१२ डिसेंबर २०१ ९ 

रोजी सकाळी 
११.०० वाजता ठेवण्यात आलेल्या सुनावणीच्या दिवशी हजर राहून 
आपले म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत संस्थेकडून काही एक स्पष्टीकरण 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए / जीएनएल / सी / 
४७७९ / सन २०१९ , दिनांक २७ डिसेंबर २०१९ असा आहे . 


रावसाहेब खेडकर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 

जिल्हा अहमदनगर . 


श्रीगोंदा, २७ डिसेंबर २०१९ . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १०, २०२० / ज्येष्ठ १४ - २०, शके १९ ४२ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/8755/ 2019.– The District Judge- 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Period 


Name and Designation 

2 


1 


3 


1 


Smt. S. K. Dugaonkar, 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave for 
four (4 ) days from 4th December 2019 to 7th 
December 2019 suffixing Sunday falling on 8th 
December 2019 . 


2 


Smt. P. S.Apte , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Earned Leave for five (5 ) days from 23rd December 
2019 to 27th December 2019 prefixing Sunday 
falling on 22nd December 2019 and suffixing 
holidays falling on 28th December 2019 and 29th 
December 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 21st December 2019 
after office hours to 30th December 2019 before 
office hours . 


3 


Shri. J. J. Inamdar, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Malegaon . 


Earned Leave for five (5 ) days from 23rd December 
2019 to 27th December 2019 prefixing Sunday 
falling on 22nd December 2019 and suffixing 
holidays falling on 28th December 2019 and 29th 
December 2019 with permission to leave 
headquarter with effect from 21st December 2019 
after office hours to 30th December 2019 before 
office hours . 


4 


Shri. V.A.Avhad , 
Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Satana . 


Earned Leave for four (4 ) days from 17th December 
2019 to 20th December 2019 with permission to 
leave headquarter with effect from 16th December 
2019 after office hours to 21st December 2019 
before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra CivilServices (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( II ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


JudicialOfficers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


1 


2 


1 


Smt. S. K. Dugaonkar, 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Smt. P. S. Apte , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १०, २०२० / ज्येष्ठ १४ - २०, शके १९ ४२ 


6 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


( 11 ) - contd . 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties. 

3 


1 


2 


2 


Smt. P. S. Apte , 
5th JointCivil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik 


Smt. G. K. R. Tandon , 
6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


3 


Shri. J. J. Inamdar, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Malegaon . 


Smt. J. D.Hushangabade , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Malegaon . 


4 


Shri. V.A.Avhad , 
Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Satana . 


Smt. S. S. Parkhi, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class ,Kalwan along with the additional charge 
of the Court of JointCivil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Satana . 


VIKAS S. KULKARNI, 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 18th December 2019 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, NASHIK 


Order 


No. EST/8627 /2019.– The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names. 


(1) 


Sr. No. 


Name and Designation 

2 


Period 

3 


1 


Shri . R. G.Waghmare , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Niphad . 


Earned Leave for five (5 ) days from 7th December 
2019 to 11th December 2019 with permission to 
leave headquarter with effect from 6th December 
2019 after office hours to 12th December 2019 
before office hours . 


2 


Smt. P. V. Hingne , 
6th Joint Civil Judge, 
Senior Division and Additional 
Cheif JudicialMagistrate , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave for 
five (5 ) days from 2nd December 2019 to 6th 
December 2019 prefixing Sunday falling on 1st 
December 2019 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that above JudicialOfficers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १०, २०२० / ज्येष्ठ १४ - २०, शके १९ ४२ 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


1 


2 


1 


Shri. R. G. Waghmare , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Niphad . 


Shri . P. D. Digraskar, 
Extra Joint District Judge and Additional Sessions 
Judge , Niphad for Judicial work with effect from 6th 
December 2019 after office hours to 7th December 
2019 after office hours and 9th December 2019 
before office hours to 12th December 2019 before 
office hours Administrative charge of the Court of 
District Judge - 1, Niphad was kept with Shri. S. T. 
Doke, District Judge - 2 and Assistant Sessions 
Judge , Niphad . 
Smt. S. S. Nair , 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Nashik on 8th December 2019 . 


2 


Smt. P. V. Hingne, 
6th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Cheif JudicialMagistrate , Nashik . 


Shri. S. K. Dhekale , 
7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate , First Class, Nashik . 


RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge, 

Nashik . 


Nashik , 10th December 2019. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


